आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हास्तरावरील शासकीय वसतीगृह 
इमारत दुरुस्तीची योजना 
राज्यस्तरावरुन राबविण्यास मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२६२३/प्र.क्र.२५/का.-०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 
राज्यस्तरीय लेखाशिर्ष ४२२५ १०८३ (TSP) व ४२२५ १०९२ (0157) अंतर्गत वसतिगृह 


इमारतीचे बांधकाम करण्यात येते. सदर इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 


कार्यक्रमांतर्गत Sub Scheme code TT240042 या उपशिर्षाखाली जिल्हास्तरावरुन निधी उपलब्ध 


करुन देण्यात येतो. तथापि, सदर निधी अल्प प्रमाणात असल्याने वसतिगृह इमारतीच्या दुरुस्तीची 


कामे पुरेशा निधी अभावी करता येत नाहीत. परिणामी वसतिगृहाच्या इमारतीच्या दुरुस्ती अभावी 


आदिवासी विद्यार्थ्यांना सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देणे हाक्‍य होत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, 


सद्यस्थितीत शासकीय वसतिगृह इमारत दुरुस्ती योजनेसाठी Sub Scheme code TT240042 या 


उपशिर्षाखाली जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणारी योजना राज्यस्तरावर वर्ग करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्याकरीता वसतिगृहांसाठी इमारतींच्या 


बांधकामाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सदर इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी योजना 


जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येत आहे. तथापि जिल्हास्तरावरुन पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होत 


नसल्याने विद्यार्थ्याना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही वस्तुस्थिती तसेच, सदर 


योजनेचे राज्यस्तरावरुन परिणामकारक संनियंत्रणासाठी प्रस्तुत योजना राज्यस्तरावर वर्ग करण्यास 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या बांधकाम व्यवस्थापन कक्षामार्फत 


वसतिगृह इमारत दुरुस्तीची कामे करण्यात यावीत. 


३. सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षापासून शासकीय वसतीगृह इमारत दुरुस्तीसाठी 


जिल्हास्तरावरुन नियतव्यय अर्थसंकल्पीत करण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२६२३/प्र.क्र.२५/का.-०५ 


४. 


& 7 


या योजनेसंदर्भातील नवीन लेखाशिर्ष स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१११११६२२९१२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
lly signed by SABNE GOVIND BALAJI 
D ) >. ‘IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 
S A B N F G O V | N DEVELOPMENT DEPARTMENT, alCode=400032, st=Maharashtra, 
4.20=9fae8c57bc7438587 1 d5bfb6d5bf3a8b1325732de1 2f4e1ebS 


64dcd6e6dcf31f, 


pseudonym=0DB83D140159CA2F99581385D17A314DEOCASBEE, 
serialNumber=F35CCBA6FB37254B3D3E122E1842F419E20858CE28B 
6DF89F96E5B5693D0BA7E, cn=SABNE GOVIND BALAJI 


(गोविंद साबने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 

मा. सभापती/उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 


८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्राळय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१५. 
. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास (सर्व) 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/नाशिक/तचंद्रपूर/अमरावती 
. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सर्वी 

. निवड नस्ती 


AYA, AIT संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


